आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण. (अनिवार्य खर्च) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २१.०४.२०२०. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
शासन निर्णय- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२० (महाराष्ट्र विनियोजन 
अधिनियम,२०२० यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या Lapse) यास 
विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळी आहे आणि ते सन 
२०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१५ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.१८.०३.२०२० मध्ये 
प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 


त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक १६ एप्रिल २०२० रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ३ महिन्याकरिता (जून, २०२० अखेर) अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १५ ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत विभाग स्तरावर निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात 
आली आहे. तसेच सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) एकूण अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या १० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-१, टी-२ व टी-४ मधील अनिवार्य खर्चाच्या सोबतच्या 
विवरण पत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद योजनांकरिता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकामध्ये 
नमूद ठराविक उद्दीष्टांसाठी स्तंभ-५ प्रमाणे एकुण अर्थसंकल्पीय तरतूदींपैकी १० टक्के निधी स्तंभ-६ मधील 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे पुढील ३ 
ते ४ महिने राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 


३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना वितरीत कराव्यात. तसेच सदर झासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या काही 
ठराविक उद्दिष्टाकरिता प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. या 
व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व उद्दिष्टाकरिता वित्त विभागाच्या अनुमतीने खर्च करावयाचा असल्याने नियंत्रक 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


अधिकारी यांनी आवश्यकतेनुसार निधी मागणीचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे समर्पक कारणमिमांसेसह शासनास सादर 
करावा. 


षु. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 


प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००४२२१३०२५५५९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
Ra vIn d fa Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c4897737ba 


i fF £4108, cn=Ravindra 0195110: 
Diga mM ba rro Aute sete 3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra Digambarro 


Date: 2020.04.22 13:05:55 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, wax आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 

. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती(सर्वी. 

९. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 


१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 

१३. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र (अनिवार्य खर्च) 


(रू.हजारात) 
अ. मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट २०२०-२१ | अर्थसंकल्पित नियंत्रक 
क्र साठीची निधीच्या १०% | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | च्या मर्यादेतील 
तरतूद निधी वितरण 
La | 2 3 | ok दु & 
मागणी क्रमांक टी-१ 
२०४९-व्याज प्रदाने, ६०-इतर दायित्वावरील व्याज, १०१-ठेवीवरील व्याज. 
| (००) (०१) आश्रमशाळा/पोस्ट बेसिक ४५,व्याज ४७४२७७.०० ४७४२७.७० | आयुक्त, 
आश्रमशाळांच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर आदिवासी 
कर्मचारी वर्गाचा भविष्य निर्वाह निधी विकास, 
(अनिवार्य खर्ची (२०४९ २०४१ नाशिक 
एकूण (२०४९ २०४१) ४७४२७७.०० ४७४२७.७० 
२ | (००) (०२) नविन परिभाषित अंशदान ४५,व्याज ६७४५.०० ६७४.५० | आयुक्‍त, 
निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज (अनिवार्य आदिवासी 
Wa) (२०४९ २२९१ विकास, 
नाशिक 
एकूण (२०४९ २२९१) ६७४५.०० ६७४.५० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-१ ४८१०२२.०० ४८१०२.२० 
मागणी क्र.टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
(००१) संचालन व प्रशासन 
3 | (co) (०१) आदिवासी विकास आयुक्‍ताळय | ०१-वेतन ६३६८१.०० ६३६८.१०| आयुक्त, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०२५) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०००.०० qoo.oo| आदिवासी 
१३-कार्यालयीन खर्च २३८७.०० २३८.७० विकार; 
नाशिक 
१४-भाडेपट्टी व कर २७१.०० २७.१० 
एकूण (२२२५ १०२५) ६७३३९.०० ६७३३.९० 
४ | (००) (02) प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती । ०१-वेतन १०११५३.०० १०११५.३० | आयुक्त, 
विकास आयुक्‍त. (अनिवार्य खर्च) (२२२५ | 5६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क वका १८६००] आदिवासी 
१०३४) विकास, 
१३-कार्यालयीन खर्च ७७८७.०० ७७८७० नाशिक 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२.०० १४७.२० 
एकूण (२२२५ १०३४) ११२२७२.०० ११२२७.२० 
५ | (००) (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य ०१-वेतन ४५२७०४.०० ४५२७०.४० | आयुक्‍त, 
खची (२२२५ १०४३) दुरध्वनी, वीज व पाणी जुल्क आदिवासी 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल ५०६०.०० ५०६.०० विकास, 
१३-कार्यालयीन खर्च २३८२३.०० २३८२.३० नाशिक 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० ४८१.६० 
एकूण (२२२५ १०४३) ४८६४०३.०० ४८६४०.३० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. २१ एप्रिल, २०२० सोबतचे विवरणपत्र (अनिवार्य खर्च) 


(रू.हजारात) 
मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट २०२०-२१ | अर्थसंकल्पित नियंत्रक 
साठीची निधीच्या 90% | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | च्या मर्यादेतील 
तरतूद निधी वितरण 
२ ३ | ok 4 ६ 
(००) (०४) एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम | ०१-वेतन ७५१७.०० ७५१.७० | आयुक्त, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०५२) उ क्स आदिवासी, 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल १२१.०० १२८१७) tetas 
१३-कार्यालयीन खर्च १५७.०० १५.७० | प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 
एकूण (२२२५ १०५२) ७७९५.०० ७७९.५० 
०५- संशोधन व प्रशिक्षण, 
(०५) (09) जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण | ०१-वेतन ४३२११.०० 8329.90 | आयुक्त, 
संस्था, पुणे (अनिवार्य BA) (२२२५ आदिवासी 
१३०१ ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 330,00 ३३.०० | संशोधन व 
१३-कार्यालयीन खर्च ५६४.०० ५६.४० | प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे 
एकूण - (२२२५ १३०१) ४४१०५.०० ४४१०.५० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ७१७९१४.०० ७१७९१.४० 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१- सचिवालय-सामाजिक सेवा, 
०९०- सचिवालय 
(००) (०१) आदिवासी विकास विभाग ०१-वेतन १३२७५१.०० १३२७५.१० | उपसचिव, 
(2249 0299) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २००.०० २०.०० | आदिवासी 
विकास 
१३-कार्यालयीन खर्च ४०००.०० ४००.०० विभाग 
मंत्रालय, मुंबई 
एकूण- (२२५१ ०२११) १३६९५१.०० १३६९५.१० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १३६९५१.०० १३६९५.१० 
एकूण टी-१--टी-२-टी-४ १३३५८८७.०० | १३३५८८.७० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


